महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: समिती-२०२३/प्र.क्र.१४९/बांधकामे 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :७ मार्च, २०२४. 


प्रस्तावना :- 


दि.१३ ऑक्टोंबर १९३५ रोजी येवला येथे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी 
धर्मातराची घोषणा केली होती. त्यामुळे येवळा येथील जागा ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्वपूर्ण 
आहे.या घटनेची प्रेरणा म्हणुन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने येवला येथे 
मुक्‍तीभूमी स्मारकाचे बांधकाम करण्यात आले आहे. येवला मुक्तिभूमी या ऐतिहासिक 
ठिकाणी देशभरातून वर्षभर लाखो अनुयायी डॉ. बाबासाहेबांना वंदन करण्यासाठी येत 
असतात, तसेच वर्षभर हजारो पर्यटक येथे भेटी देत असतात, विभागामार्फत 
मुक्‍तीभूमीच्या ठिकाणी विविध विकासकामे साकारली आहेत. येवला yah 
स्मारकाचे देखभाल व दुरुस्तीकरीता व परिरक्षणाकरिता कायमस्वरुपी समिती गठीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मुक्‍तीभूमी स्मारक,येवला जि. नाशिक ही सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची 
वास्तु असुन त्यांची देखभाल डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे (बार्टी) 
यांचेमार्फत केली जाते. सदर स्मारकाच्या परिक्षणासाठी खालीलप्रमाणे कायमस्वरुपी शासकीय 
समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


क्र. नाव पदनाम 
fe il आयुक्त, समाजकल्याण,पुणे अध्यक्ष 
२ महासंचालक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व सदस्य सचिव 
प्रशिक्षण संस्था,पुणे (बार्टी 
जिल्हाधिकारी, नाशिक सदस्य 
४ सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, नाशिक सदस्य 
५ कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम, येवला सदस्य 
६ तहसिलदार, येवला सदस्य 
9 विभागप्रमुख, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व सदस्य 
प्रशिक्षण संस्था, पुणे (बार्टी) 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२३/प्र.क्र.१४९/ बांधकामे 


ee सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०७१५४६०१०४२२ असा आहे. हे शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या 
आदेशानुसार व नावाने, 


आपला 


Digitally signed by ANIL KONDAJI AHIRE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9004dcdaa635070d60922aaa5dec8888d343a47356798e 
6c9cf27e4353d60e51, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


A H | R F serialNumber=FD9B93035F4DA174CO4FA7 1634FE1F6AA493C78 
A5335F985651F937888DF7A89, cn=ANIL KONDAJI AHIRE 
Date: 2024.03.07 15:55:09 +05'30' 
(अ.कों.आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल,मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

३. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे 

५. महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
६. जिल्हाधिकारी, नाशिक 

७. कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, येवला 

८. तहसिलदार, ता.येवला 


पृष्ठ २ पैकी २ 


